सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी 
स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति यांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१ मार्च २०१६ 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/ प्र.क्र.१५०/विजा-९ 
दिनांक ३१ मार्च २०१५. 

शासन निर्णय :- 

गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशञर्यतीमधुन प्राप्त होणारा 
कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. झासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या अनुषंगाने 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 
रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधुन 
१००% एव्हढा म्हणजेच रु. १००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) निधी वित्त विभागाकडून 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर गृह विभागास उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मा. मुख्यमंत्री 
(गृह) यांनी त्यांच्य स्वेच्छाधिकारात मंजूरी दिल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या 
एकुण ३५ संस्थांना/व्यक्‍ती यांना रु.१००,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम 
धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्या 
प्रयोजनासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित संस्थेने 
/व्यक्तीने खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या तपश्ीलाच्या अनुषंगाने “ सनदी लेखापाल “ 
(Chartred Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत शासनास सादर करावे. संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी 
नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षण करावे. 
३. कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष) हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील 
आणि उप सचिव, गृह विभाग (विशेष) हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 
५. याबाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी-०६, मुख्यळेखाशीर्ष “२२५०-इतर सामाजिक सेवा 
“(00) १०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या- 
संस्थांना देणग्या (२२५० ०२२ ८), yo इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी २०१५-१६ या आर्थीक 
वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१५/प्र.क्र. ८५/अर्थ-३ 
दि.६ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये मिळाळेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३३११८०७४७५४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sanjay Dattatraya ०९०५ ८८द्यरला orasha, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 


Pp e | ke st=Maharashtra, cn=Sanjay Dattatraya Perke 
Date: 2016.04.13 16:22:06 +05'30' 


(संजय. द. WH) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) (ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय,मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) प्रधान सचिव, (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, शासकीय कुटीर फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई-३२ 

१३)अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वौमुंबई-४०००५१ 

१४) वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


(२ ७. 0) 


vo 


q4) Ud सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था/व्यक्ति 
१७) निवड नस्ती, विजा-९, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 


सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स फंडातून मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय 


देणगीचे स्वयंसेवी/सेवाभावी संस्था आणि व्यकती यांना वाटप करण्यातबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः:आरएसी-१०१५/प्र.क्र.८५/विशा-९, दिनांक ३१मार्च २०१६ चे सहपत्र. 


संस्था/व्यक्‍तींचे नाव 


प्रयोजन 


मंजूर 
रक्‍कम 
(रुपये 

लाखात) 


परांजपे 
धरमपेठ, 


कमलाताई 
बाळसदन, 
नागपूर-१० 


अनाथ आश्रमाच्या मुलांसाठी ग्रामिण व्यवसाय 
केंद्र आणि मुलींसाठी माहेर योजना या 
प्रकल्पांसाठी 


५.०० 


स्री शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
गांधी गेट,महाल,नागपूर- 
४४०००२ 


संस्थेच्या इमारतीची दुरुस्ती व देखभाल, 
सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी व संस्थेतील मुलींना 
व स्त्रीयांना कौशल्य आधारित शौक्षणिक 
उपक्रमाकरिता 


५.०० 


एकात्मता शिक्षण संस्था, 
डॉ. बी.आर. आंबेडकर 
चौका जवळ, सिव्हील 
लाईन, गुजरीवार्ड, ब्रम्हपूरी 
जि. चंद्रपूर 


क्रिंडागण विकसित करण्यासाठी 


3.00 


भारतीय उत्कर्ष मंडळ, वर्धा 
रोड,खापरी-परसोडी,१२२ 
UTR नगर, खामला 
नागपूर-४४००२५ 


गोवर्धन प्रकलपांतर्गत गायींकरिता एक are 
बांधण्याची व पिण्याच्या पाण्याची सोय 
करण्यासाठी 


3.00 


श्रीराम बहुउद्देशीय शिक्षण 
संस्था, आलापल्ली जि. 
गडचिरोली 


शाळेत प्रयोग शाळा, ग्रंथालय आणि १५ 
संगणक उपलब्ध करुन देण्यासाठी 


3.00 


तेजस्विनी सेवा समिती, 
यवतमाळ, काळे लेआऊट, 
यवतमाळ-४४५००१ 


आत्महत्याग्रस्त होतकरी कुटुंबातील मुलींच्या 
शिक्षणसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी 


3.00 


प्रज्ञा प्रबोधिनी, अमरावती 


पारधी समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी 


द्वारा श्री. अविनाश देडापांडे, 
याज्ञीक, निशिगंध कॉलनी, 
जवाहर नगर, पोस्ट 
वि.म.वि. अमरावती 


विविध योजना राबविण्यासाठी 


४.०० 


राधेय चॅरिटेबल ट्रस्ट,अमेय 
प्लाझा, प्लॅट नं. सी-२ 
औसा रोड, नंदी स्टॉप - 
लातूर-४१३५१२ 


ग्रंथालय उभारणीसाठी 


3.00 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 


बाबुराव दौंडकर स्मारक 
समिती मु. पो. रांजनगांव 
ता. शिरुर जि. पुणे- 
४१२२०९ 


शोती विषयातील विविध कार्यक्रम (पाणी/माती 
परिक्षण) राबविण्याबाबत 


a ०. 


सेवाकुर “श्री प्रल्हादार्पण” 
९२ विवेकानंद नगर, 
नागपूर-४४००१५ 


गडचिरोली जिल्हयातील आहेरी आलापल्ली या 
अतिदुर्गम व वनवासी भागातील गरीब व गरजु 
लोकांसाठी आरोग्य आपल्या द्वारी हा प्रकल्प 
राबविण्यासाठी 


3.00 


| १ 


जनकल्याणकारी समिती 
नागपूर, भाऊजी पागे 


नागपूर जिल्हयातील विविध जलसंधारण, कृषि 
प्रकल्प, शिक्षण विकास प्रकल्प, आर्थिक 


अपार्टमेंट -१ दुसरा माळा, 
एनआयटी गार्डन मागे, 
भामटी, त्रिमुर्तीनगर, 
नागपूर-४४००२२ 


सबलीकरण प्रकल्प व महिळा सबळीकरण व 
स्वच्छ ग्राम अभियानासाठी 


२.०० 


१२ 


डॉ. हेडगेवार स्मृती सेवा 


कोकण भागामध्ये फळ प्रक्रिया काजू बी प्रक्रिया, 


प्रकल्प माणगांव ता. कुडाळ 
जि. सिंधुदुर्ग-४१६५१९ 


शोतकऱ्यांना शोती विषयक गो-पाळलन, होळी 
पालन, सेंद्रिय खताचा वापर, इत्यादीबाबत 
मार्गदर्शनपर कार्यक्रम राबविण्यासाठी 


२.०० 


१२३. 


दि रिसर्च आर्गनायझेहान 


अहेरी या दुर्गम तालुक्‍यात वनौषधी संशोधन, 


फॉर लिव्हींग एन्हान्समेंट, 
मु.पो. ता. आहेरी जि. 
गडचिरोली 


वनौधींचा आदिवासींना रोजगार निर्मिती या 
संस्थेच्या विविध कामांसाठी 


3.00 


१४ 


महात्मा फुळे कृषी 
प्रतिष्ठान, ४, श्री सुधा 
अपार्टमेंट, १५, देवगिरी 
कॉलनी, क्रांती चौक पोलीस 


अवर्षण प्रवण मराठवाडा विभागात शिरपूर 
बंधारे, नदी, नाळे रुंदीकरणू, खोलीकरण, 
गावातील पांदण रस्ते, जलपुनर्भरण, विहिर 
पुनर्भरण, शोषखड्ये इत्यादी जलसंधारणाच्या 


स्टेशन रोड, औरंगाबाद- 
४३१००१ 


विविध योजना राबविण्यासाठी 


3.00 


१५ 


क्रांतिवीर चापेकर स्मारक 
समिती क्रांतितीर्थ, चापेकर 
वाडा, श्री राम मंदीरा 
समोर,चिंचवडगांव, पुणे - 
२२ 


चापेकर स्मारकाचे बांधकाम 


(संग्रहालय)करण्यासाठी 


२.०० 


१६ 


श्री मांजर-रेणा शिक्षण 


शाळेमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, वाचनालयाच्या 


प्रसारक मंडळ, भातांगळी 
ता. जि. लातूर 


इमारत बांधकामासाठी 


3.00 


१७ 


तोरणा राजगड परिसर 
समाजोन्नती न्यास, तोरणा 


संस्थेच्या वसतीगृह बांधकामासाठी 


3.00 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 


विद्याथी वसतीगृह वेल्हे 
मु.पो. ता. वेल्हे, जि. पुणे- 
४१२२१२ 


१14 


TRS एज्युकेशन फॉर 
इकॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट 
इंस्टीटयुट मु.खैरगांव ता. 
मारेगांव जि.यवतमाळ 


यवतमाळ जिल्हयातील कोलाम या आदिवासी 
समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध 
योजना राबविण्यासाठी 


3.00 


१९ 


लोकसेवा मंडळ, किनवट, 
द्वारा साईनाथ किराणा 
स्टोअर्स मुख्य मार्ग , 
किनवट ता. किनवट जि. 
नांदेड-४३१८०४ 


किनवट तालुक्‍यातील आदिवासी समाजाच्या 
विकासासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी 


3.00 


२० 


गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षण 


कामकरी, कष्टकरी महिलांना संगणक प्रशिक्षण 


संस्था, न्यु स्वस्तिक नगर, 
अकोली रोड, अमरावती 


व डिजिटल क्षेत्रातील इंटरनेट, ऑनलाईन 
बँकींग, स्मार्ट फोनचा शासकीय योजनांकरिता 
वापर, सायबर कायदा इ. बाबत प्रशिक्षण 
योजना राबविण्यासाठी 


3.00 


२१ 


दिनदयाळ बहुउद्देशीय 
प्रसारक मंडळ, विवेकानंद 
छात्रावास, रामकृष्ण नगर, 
मुलकी, वडगांव रोड, 
यवतमाळ 


पारधी समाजासाठी विविध शौक्षणिक उपक्रम व 
आरोग्य विषयक राबविण्यासाठी 


५.०० 


२२ 


जन भारती न्यास, द्वारा 


गायींचे संगोपन व संवर्धन तसेच पंचगव्य 


पंचगंगा नागरी सहकारी 
बँक प्रतिभा नगर, कोल्हापूर 


उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र निर्मितीसाठी 


२.०० 


२२ 


श्रीमंत सत्यजितसिह राजे 
गायकवाड शौक्षणिक व 
सामाजिक संस्था वडेल ता. 
मालेगांव, जि. नाशिक 


संगणक प्रशिक्षण 


हिं .0O0 


२४ 


ब्रम्हांडनायक सद्‌ गुरु श्री 
स्वामी समर्थ सेवाभावी 
संस्था, उदगीर जि. लातूर 


संगणक प्रशिक्षण 


| .0O0 


२५ 


स्व. डॉ. पंडितराव 
नारायणराव कानेटकर 
बहुउद्देशीय संस्था गुरुकुंज 
आश्रम, मोझरी ता. तिवसा 
जि. अमरावती 


रुग्णवाहिका खरेदीसाठी 


3.00 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१०१५/प्रक्र.८५/विशा-९ 


२६ 


सर्वादय 
सेवाभावी संस्था, कळसंभर 
ता. जि. बीड 


सेंद्रिय शोती प्रशिक्षण 


२७ 


वत्सगुळाब कृषी-क्रिडा, 
ग्रामिण विकास बहुउद्देशीय 
संस्था, शोंदुरजन, ता. 
सिंदखेड राजा, जि. 
बुलडाणा 


संगणक प्रशिक्षण 


२.०० 


२८ 


व्ही.के. फॉऊंडेशन, विक्रम 
नगर ता. जि. लातूर 


सामाजिक कार्य 


णि -०0 


२९ 


पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी 
बहुउद्देशीय संस्था, दिग्रस 
ता. जि. यवतमाळ 


पापड प्रशिक्षण 


3.00 


३०. 


श्री चंद्रकांत नेताजी 
काळेकर, पीएचडी 
संशोधक, गोखले अर्थशास्त्र 
संस्था, पुणे 


उच्च शिक्षणासाठी (वैयक्तिक) 


षि .0O0 


२१ 


हनुमंत व्यायाम झाळा 
केळगांव ता. निलंगा जि. 
लातूर 


सामाजिक कार्य 


२.०० 


३२ 


श्री भेरवनाथ शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, पारवाडी, 
ता.बारामती जि. पुणे 


भौतीक सुविधा 


५.०० 


३३. 


ओलावा महिला बहुउद्देशीय 
सेवा संस्था, शाखा नागपूर 


शौक्षणिक कार्य 


२.५० 


२४ 


श्री बाबासाहेब आपटे 
स्मारक समिती डॉ. 
हेडगेवार भवन, महाल 
नागपूर-४४००३२ 


सांस्कृतिक कार्य 


२.५० 


३५ 


कै. लक्ष्मणराव मानकर 
स्मृती संस्था, १०१ अमर 
पॅलेस पत्रकार भवन जवळ, 
धंतोली, नागपूर-४४००१२ 


आदिवासी भागात शौक्षणिक कार्य 


५.०० 


एकुण रक्‍कम (रुपये एक कोटी फक्त) 


400,00 


Sanjay Dattatraya 


Perke 


Digitally signed by Sanjay Dattatraya Perke 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=Sanjay Dattatraya Perke 

Date: 2016.04.13 16:23:01 +05'30' 


(संजय. द. पेरके ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


